प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, 
पुणे येथे स्थापन करण्यात येत असलेल्या 
संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र 
(Centre of Excellence) करिता आवश्यक 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास वब आवश्यक 
मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एफएसएल ०४२३/प्र.क्र.४४९१ (भाग-१)/पोल-४, 
मंत्राळय, मुंबई- ४०००३२, 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.महासंचालक/४३२/ २०२३, 
दि.१९.०६.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय ()751.) हे महाराष्ट्र शासनाच्या 
अधिपत्याखालील देशातील गुणवत्ता प्रधान गुन्हे विशश्‍्लेषणास मदत करणारी प्रयोगशाळा आहे. 
न्याययंत्रणेला निष्पक्ष शास्त्रीय पुरावे देणेकामी गुन्ह्याचे विश्लेषण अहवाल तयार करून देण्यात येतात. 
सद्यःस्थितीत मुंबई येथे मुख्य प्रयोगशाळा तसेच, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, अमरावती, 
नांदेड व कोल्हापूर, या प्रादेशिक प्रयोगशाळा आणि चंद्रपूर, रत्नागिरी, सोलापूर, धुळे ब ठाणे या ५ लघु, 
अशा एकूण १९३ प्रयोगशाळांद्वारे विश्लेषणाचे काम चालते. 

या प्रयोगशाळांमध्ये केंद्र शासनाच्या निर्भया योजनेतंर्गत राज्यात संचालनालय मुंबईसह सर्व 
प्रादेशिक प्रयोगशाळांतील DNA विभागात POCSO विभाग सुरु करण्यात आलेला आहे. तसेच, या 
प्रयोगशाळेत विषशास्त्र विभाग, जिवशास्त्र ब DNA विभाग, रक्‍तजलशास्त्र, भौतिकशास्त्र, क्षेपणास्त्र, 
सामान्य विश्लेषण ब उपकरणीय विभाग, दारुबंदी ब उत्पादन शुल्क विभाग, संगणक गुन्हे, ध्वनी व 
ध्वनीफित विश्लेषण विभाग, मानसशास्त्र विभाग व छायाचित्रण इत्यादी विभागातून विश्लेषणाचे कामकाज 
केले जाते. 

सद्यःस्थितीत संगणकोय गुन्ह्यामध्ये (cyber crimes) सातत्याने वाढ होत असून, यामध्ये आधुनिक 
तंत्रज्ञानांचा वापर करण्यात येत आहे. उदा. Hacking, Malware चा वापर, ड्रोनचा वापर, smart वाहने, 
smart digital उपकरणे (01) इत्यादी आहे. प्रयोगशाळेत सध्या उपलब्ध उपकरणे वापरून, पुराव्याचा 


दृष्टीने महत्वाचा असलेला data मिळू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून Digital Forensic मध्ये 


अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घडणाऱ्या संगणकोय गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी सर्व सुविधांनी 

युक्‍त असे "संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र" (Centre of Excellence in Digital 

Forensics) स्थापन करण्याचे तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामुग्री खरेदी करणे व त्यासाठी 

आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१६.०३.२०२४ रोजीच्या 

बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

शासन निर्णय:- 

श. प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे येथील संगणकीय गुन्हे आणि ध्वनी व 
ध्वनीफोत विश्लेषण विभागातील नूतन इमारतीमध्ये संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता 
केंद्र" (Centre of Excellence in Digital Forensics) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. या केंद्रासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा, साधनसामग्री ब उपकरण पुरविण्यासाठी एकुण खर्च 
रु.४१,६६,१२,०००/- इतका अपेक्षित असून त्याचा तपशिल "जोडपत्र- अ" येथे सादर केला आहे. 


सदर खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


र. या केंद्रासाठी खालील पदे नव्याने निर्माण करणे आवश्यक आहे. 
अ.क्र. पद Ug संख्या 
१. उपसंचालक ler | १ 
2. सहाय्यक संचालक le. | २ 
2. वैज्ञानिक अधिकारी | धव ee "| ८ 
४. | वैज्ञानिक सहायक i c 

एकूण १९ तांत्रिक पदे 
५. । प्रयोगशाळा परिचर j v 
(बाह्य यंत्रणेद्वारे 
शासनाच्या धोरणानुसार 
भरण्यात येईल ) 


सदरची कायमस्वरूपी पदे उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्‍त पदांपैकी वैज्ञानिक अधिकारी व 
वैज्ञानिक सहायक ही १६ पदे सध्या "कंत्राटी पद्धतीने" मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. यासाठी येणाऱ्या रू.२,२२,४३,२००/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत 
आहे. कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी संगणक गुन्हे, ध्वनी ब ध्वनीफीत 
विश्लेषण विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये असलेली शिक्षण अर्हता ब अनुभव यांच्या 


निकषाप्रमाणे एका वर्षाच्या कंत्राटी करारानुसार तीन वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने वैज्ञानिक अधिकारी 


> 
Pp 


yw 


A © Mf ०८ w 


व वैज्ञानिक सहायक यांची नियुक्‍ती विहीत पध्दतीने करण्यात येईल. यांस आवश्यकतेनुसार 
उपसमिती/उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येईल. 

वित्त विभाग, शासन पत्रक दि.१४.०२.२०२४ नुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
प्रशासकोय मान्यता खरेदी प्रक्रिया राबविण्यास घातलेल्या निर्बंधातून या प्रकल्पास सूट देण्यात येत 
आहे. 

या प्रकरणी लागणाऱ्या साधनसामग्री ब उपकरणांचा खरेदी खर्च "मागणी क्र. बी-१, २०५५ 
पोलीस (००) ११६ न्यायसहायक विज्ञान (००) (०१) न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
(कार्यक्रम) (२०५५०५२४) ५२-यंत्रसामुग्री ब साधनसामुग्री” आणि बाह्यंत्रणेद्रारे भरण्यात 
येणाऱ्या प्रशासकीय पदांसाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (००) ११६ 
न्यायसहायक विज्ञान (००) (0%) न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (२०५५ ०३१९) १३- 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१६.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकोत दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१६०६१६९५२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
SUDHAKAR of rr a 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधापरिषद यांचे सचिव 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. सर्व सन्मानीय संसद, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव 

. मा.मंत्री (गृह ) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


fc48c691d7a8c477d6ac39C1 


21 
०48०6; je=400032, st=Maharashtra, 
serial /G@ADA378C3E 1 DDFF427C2BC46B5A5C32BC32EF80F7A475 
5 H A H AJ | YA DAV ABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAJI YADAV. 
Date: 2024.03.16 16:37:14 +05'30' 


९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 

१६. उपसंचालक, संगणक गुन्हे, ध्वनी ब ध्बनीफित विश्लेषण, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 

१७.उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे/नागपूर/ नाशिक/छत्रपती 
संभाजी नगर/नांदेड/अमरावती/कोल्हापूर. 

१८. लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर/धुळे/ठाणे/रत्नागिरी/सोलापूर 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३.निवडनस्ती (पोल-४), गृह विभाग 


2 2k येर वेर येर येर येर वेर 2k 2 ok 


GR NO.FSL-0823/CR ४४१ (PART-9)/POL-8 DATED-9§.03.2028 


ANNEXURE-A 
List of Tools/Solution required for COE: 


Aprox. Total 
Price 


1500000 1500000 
1600000 1600000 


3000000 3000000 


500000 500000 
Computing 


Digital FOrenslc | 2200000 2200000 
Analysis tool for Linux 


Real-Time Data 
Retrieval Tool for 1 2500000 2500000 
Mobile Forensics 


Qty (In 


Type of Solution/Tool Hes) 


Aprox. Unit Price 


Integrated Computer 
Forensic Software 


All-In-One Digital 
2 |Forensic and Incident 
Response Solution 


MacOS System Analysis 
Tool 


Virtual Management 
4 |Tool for Forensic 


Digital Evidence 1400000 1400000 
Investigator 
High PerOrmanice 4600000 4600000 
Forensic Imager 
Digital तट 1800000) 1800000 
Investigation Tool 

10000000 10000000 


Forensic Audio Analysis 
Suite 

90000000 90000000 
1400000 1400000 


10 


Universal Data Forensic 
11 | Extraction Toolkit 
(Advanced) 

A Passive Tool for 

12 |Network Sniffing and 
Packet Capturing 


Sr. | Type of Solution/Tool Aprox. Unit Price 


42500000} 42500000 


35000000 35000000 
35000000 35000000 
2000000 2000000 


5000000 5000000 


Malware Analysis 
13 |Platform for Hard 


Detection Suite 
Investigation Platform 
Forensic Tool 
Identification and 


17 |Analysis of Vehicle and 
GPS Forensics 


Digital Forensic Data 
analysis and 
Investigation Solution 
for Big Data 


Recovery Solution 
Damaged Data 
21 |Recovery Lab for Hard 
Computer Forensics 
Forensics 
: 
24 ; 
Workstation 


43000000} 43000000 


4000000 4000000 


45000000} 45000000 


3136676 6273352 
3592927.72) 7185855.44 
4500000 9000000 


Hardware tools for 
embedded system 
18 |forensics (Power 1 1500000 1500000 
cables, Chargers, 
Mounting devices) 


Centralised Forensic 

25 |Storage & Application 1 23948904 
Server 
High-End F 

Laptop 

Forensic Case 

7 1 12000000 
Management Tool 


Cabinet for device 
— ; 
charging during 1 500000 500000 
passcode/password 
recovery 


23 163904 
0 14708 
1200000) 120000 
92900 9290 
3 1000000] 200000 


External stoarage 
34 |device 2 TB, 4TB, 8 TB ( 400000 
10 Each) 


Video Conference 
35 {Solution for 13 1 7500000 
Locations 
36 |DSLR with Videography 1 95000 95000 
7 


37 |UPS 60 KVA 1 1500000 150000 


D Alli 
गाल 180 1300000) 2600000 
Accessories 


a QO || 
क्ण SiC 


2 


29 


Ww 


WW | WW 
NTR 
-> N 
N N Ww 
ul je) २७ 
€ ९3 त्> 
jo) j=) ७० 
je) je) २७ 
jo) (=) ९ 
९ j=) ९) 02 |? |-> j=) 4 


1. Waranty, Support , Maintanace and Upgradation- 3 Years, Except item No.11. 

2. Waranty, Support , Maintanace and Upgradation for item no. 11 is for 5 years 
. Prices are including with all taxes. 

4. Prices are including OEM Training and Certifications. 


SUDHAKAR 
SHAHAJI YADAV - 


Page 9 of 9 


